दंत शल्यचिकित्सक,सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या 
संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झालेल्या डॉ. माधुरी 
द.चांडक यांचे नियुक्‍ती आदेश रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक संआसे २०२२/प्र.क्र.५३/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल,८ वा मजला 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- ०८ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन आदेश क्रमांक संआसे १०१४/प्र.क्र.२२२/सेवा-१,दि. १३.०७.२०१५ 

२.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१८/व्हीआयपी ६७/प्र.क्र.२०७/कार्या१२ / 

दिनांक २८.५.२०१८. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१८/व्हीआयपी/६७/प्र.क्र.२०७/कार्या. 

१२/दिनांक २६.०९.२०१८ 

४. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे क्रमांक सारासे गट-ब/कक्ष४/ 

चांडक/दंतशि/गैरहजर/१५९०-१५९३/२०२१/दिनांक १.०९.२०२१. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे क्रमांक सारासे गट-ब/कक्ष४/ 

चांडक/दंतशि/गैरहजर/१९-२२/२२/दिनांक ५.१.२०२२. 
शासन आदेशा:- 

डॉ.माधुरी द.चांडक यांची दंत शल्यचिकित्सक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या पदावर उपजिल्हा 
रुग्णालय,आर्वी जिल्हा वर्धा येथे वाचा क्रमांक १ येथील आदेशान्वये नियुक्‍ती झाली होती. तथापि, सदर पदावर 
डॉ. चांडक अद्यापही रूजु झालेल्या नाहीत. उपरोक्‍त वाचा येथील क्रमांक 2, सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
निर्णय दिनांक २८.५.२०१८ मधील तरतुदीनुसार उमेदवारांनी नियुक्तीचे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाच्या आत रुजु होणे आवश्‍यक आहे. उपरोक्त ३० दिवसांचा विहीत कालावधी संपल्यानंतर, अपवादात्मक 
परिस्थितीत, रुजु होण्यास मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा(जेष्ठतेचे (विनिमयन) नियमावली 
१९८२, मधील नियम ४ (२) (अ) नुसार नियुक्‍ती प्राधिका-यांना संबंधीत उमेदवारास स्वविवेकानुसार रुजु होण्यास 
केवळ १ महिन्याचा वाढीव कालावधी देता येईल. तद्नंतर उमेदवाराकडून देण्यात येणा-या कोणत्याही 
कारणाचा/विनंतीचा विचार करण्यात येवू नये. तथापि, डॉ.माधुरी द.चांडक, दंत शल्यचिकित्सक, सामान्य राज्य 
सेवा, गट-ब हया त्यांचे पदावर विहित कालावधीत रुजु झालेल्या नाहीत. वाचा येथील क्रमांक २ व ३ येथील 
शासन निर्णयतीळ तरतुदीनुसार वाचा क्रमांक १ येथील दिनांक 93.00.2094 चे नियुक्‍ती आदेशा डॉ. माधुरी 
द.चांडक यांच्यापुरते रद्द करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः संआसे २०२२/प्र.क्र.५३/सेवा-१ 


२. 


सदर शासन आदेश हे वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास 


प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ae 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१६१७१४७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59cbb2b2b4d441 
3dff8b3f2fb177 10505f, postalC 


\de=400032, st=Mi 
S H AM KA NT D ) ESAI serialNumbs F FO4EBFFAB4F962AD757B0E36E3A96AB5DB44. 
21F6C9568763153DEA139498B2, SACHIN SHAMKANT DESAI 


ite: 2023.03.08 10:54:24 +05'30 


(स.शा.देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई(पत्राने) 

VAG, ARPA सेवा आयुक्तालय, मुंबई, 

३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)१ महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
४.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६ ब/१२/मुंबई, 

५.अतिरिक्‍त संचालक आरोग्य सेवा (कु.क.)पुणे 

६.सर्व सहसंचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, 

७.उपसंचालक,आरोग्य सेवा,नागपूर, 

८.जिल्हा शल्य चिकित्सक,वर्धा, 

९.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वर्धा 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

११.वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, आर्वी,जिल्हा वर्धा, 
१२.डॉ.माधुरी द.चांडक, (आयुक्‍त,आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांच्या व्दारे) 
१३.निवड नस्ती (सेवा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


